सन २०२१-२२ करीता एकात्मिक बाल 
संरक्षण योजना (0७9>89 या 
योजनेअंतर्गत निधी वितरीत 
करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.६३/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- ३० मार्च, २०२२ 


१. झासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.६३/का-०८, दि.१०/०५/२०२१ 
२. शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.६३/का-०८, दि.७/०७/२०२१ 
३. शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.६३/का-०८, दि.१०/११/२०२१ 
४. शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.६३/का-०८, दि.०८/०२/२०२२ 
५. महिळा व बाल विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली, यांचे पत्र क्र.२२-४९/२०१५-७५//-॥, 

दि.०७/०१/२०२२ 
६. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०३/०२/२०२२ 

प्रस्तावना :- 

महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत केंद्रपुरस्कृत एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेसाठी सन 

२०२०-२१ या अर्थसंकल्पीय वर्षाकरीता केंद्र व राज्य हिश्यापोटी अनुक्रमे रू. ७९९०.२० लक्ष व 
रु.५९२२.२८ लक्ष असा एकूण रु. १३९१२.४८ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. 
यापैकी केंद्र हिस्सा रू.२५५०.३६ लक्ष व राज्य हिस्सा रू.१८६९.२३ लक्ष असा एकूण रू.४४१९.५९ लक्ष 
निधी वाचा क्र.१, २ , ३ व४ वरील झासन निर्णयान्वये यापूर्वी वितरीत करण्यात आला आहे. 
२. केंद्र शासनाकडून वाचा क्र. ५ अन्वये एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेंअंतर्गत केंद्र हिस्सा 
रू.३७१२.१८ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी व त्यांस आनुषंगिक राज्य हिस्सा वित्त 
विभागाने मान्यता दिल्याच्या प्रमाणात आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब 
शासन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

एकात्मिक बाल संरक्षण योजने करीता प्राप्त केंद्रीय सहाय्याच्या अनुषंगाने 
विवरणपत्रातील मधीळ ळेखाशीर्ष/उद्दीष्टांतर्गत रकाना क्र. ५ व ८ नमूद केल्याप्रमाणे निधी आयुक्त, 
महिला व बाल विकास यांना या शासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.६३/का-०८ 


(रु.लक्ष) 


मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- सामाजिक | मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- 
सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाळ कल्याण, | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १०२, 
(१६) शासकीय संस्था, (१६) (०१) बाल कल्याण, (१६) शासकीय संस्था, 
अ. — एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (२२३५ । (१६) (०२) एकात्मिक बाल संरक्षण 
क्र. 0००९), केंद्र हिस्सा, योजना (2234 ७०१८), राज्य 
हिस्सा , 
Me यापुर्वी । प्रस्तावित ae यापुर्वी । प्रस्तावित 
वितरित वितरण वितरित । वितरण 
१ | Q 3 ४ ५ ६ ७ ८ 
q ।०१, वेतन १३५७.५५ | १०२४.९९ | 0,00 | ९०५.०३ | ६८३.३२ | 0,00 | ,00 
2 | 90, कंत्राटी सेवा 44C.39| ५०२.८३ ५५.४८ | 32.29] 334.23 ३७.२८ 
३ ।०६,दूरध्वनी,वीज,पाणी 3९:३५ ३५.१२ ३.९४ २६.२४ |. २३.६१ २.६३ 
४ ११ ,देशांतर्गत प्रवास १५.२४ ९.३० शग १०.१७ ६.२० शग ,00 
खर्च 
५ |१३,कार्यालयीन खर्च ६९:०० 33.30 | 0,00 | ¥G.00 | २२.२० | 0,00 | .00 
६ | 98, भाडे, पट्टी वकर ९५.२२ ८५.६९ ९.५३ G3.82] ५७.१३ ६.३५ 
७ ।१९,आहार खर्च 240,00} १५७.५० १६.५०, 930.00] ९७.५० १८.५० 
८ ।२१, पुरवठा व सामुग्री १७.२८ १२.९६ ४.३२ ११.५२ ८.६४ 22¢ 
९ ।३१,सहायक अनुदान ६४०.९४ 0.00 | 00] 429.04] ४२७.२९ | 0,00, 00] 384.23 
एकूण (१) ३००२.९० | १८६१.६९ ६७७.५२  १९९१.९४  १२३३.८२३२ ४५९.४७ 
मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- सामाजिक | मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- 
व सुरक्षा व कल्याण, १९९, अशासकीय । सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १९९, 
an उद्दिष्ट संस्थांना सहाय्य, (००)(०२) एकात्मिक | अझासकीय संस्थांना सहाय्य, (००) 
। बाल संरक्षण योजना (२२३५ Cory), । (०३) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना 
केंद्र हिस्सा, कार्यक्रमावरील खर्च (२२३५ 0०३६), राज्य हिस्सा , 
दक यापुर्वी । प्रस्तावित oo यापुर्वी । प्रस्तावित 
वितरित वितरण वितरित | वितरण 
१ | Q 3 ४ ५ ६ ७ ८ 
१ ।३१, सहायक अनुदान २२७८.७५ 0.00 | १९३६.६६ | १२९०.२६ 0.00 १११५.०५ 
२ | ३६, सहायक अनुदान £249.30 | ४७४.२० | 0.00 | ६६२.५२ | 23.08 | 0.00 | 00 
एकूण (2) ३१६०.०५ ४७४.२० | १९३६.६६। १९५२.७८ | २३७.०९ | 9994.04 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.६३/का-०८ 


म कानी तत ह कमत हा. मागणी क्र. एक्स ०१,२२३५- 
मागणी क्र. एक्स ०१,२२३५- सामाजिक पायस Eye erreur 
RMT HEA, 402, aS HEAT सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १०२, 
क्षा व कल्याण, १०२, बाल कल्याण, हा eres 
see a oe बाळ कल्याण, (१६) शासकीय : 
(१६) शासकीय , (१६) (०३) aoe 
अ. ee चत आक स. (१६) (०४) एकात्मिक बाल संरक्षण 
द उद्दिष्ट त्मक बाल संरक्षण योजनेअंतर्गत क ree epee con 
es ee योजनेअंतर्गत बाल कल्याण समिती व 
बाळ कल्याण समिती व बाल न्याय ँ eon 
ता सावता eS बाल न्याय मंडळ यांना सहायक 
मंडळ यांना सहायक अनुदान (२२३५ अनुदान (२२३५ 0४२१,राज्य 
ऱ्य Ww 
0४१२), केंद्र हिस्सा, र : ; 
हिस्सा, 
oe यापुर्वी । प्रस्तावित तगत वाळ यापुर्वी । प्रस्तावित 
वितरित वितरण न वितरित | वितरण 
ia २ ३ ४ षु ६ ७ ८ 
१ । ३१, सहायक अनुदान ४७०.२४ |  २१४.४७। २५५.७७। ८७३.३०। 382.39] ४७४.९९ 
एकूण (३) ४७०.२४ LW} २५५.७७) ८७३.३० | 382.39]  ४७४.९९ 
एकुणात एकूण (१--२--३) ६६३३.१९ | २५५०.३६ | २८६९.९५ | ४८१८.०२ | १८६९.२३ | २०४९.५१ 
एकुण वितरण ४९१९.४६ 


२. सदर निधी वितरणाकरिता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे तथा 
आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 
३. सदर निधी आहरण व विनियोगाच्या अनुषंगाने केंद्रशासन व राज्यशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या 
सूचना, वित्त विभागाचे निर्देश यांचे अनुपालन होईल याची दक्षता नियंत्रक अधिकारी व आहरण यांची 
राहील. 
४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौसंक्र ८२/व्यय-६ दि.२२/०३/२०२२ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
च. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३२५१८२२५८७५३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Nilesh 
Janardan 
Patil 


Digitally signed by Nilesh Janardan Patil 
DN: c= =Gi Or 
Mah, 


nd Child 


Development Department, 
ostalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30cf 
e085ddbef06ea381e7e81401a472bbb96 
, cn=Nilesh Janardan Patil 
Date: 2022.03.30 18:05:22 +05'30' 


( डॉ.निलेश ज.पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.६३/का-०८ 


४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्राळय,मुंबई 

७. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

१०.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

११.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

१२.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाळ विकास आयुकक्‍्तालय,पुणे 

१४.कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

१५.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७, मंत्राळय, मुंबई 

१६.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१७.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

१८. सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी. 

१९.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०.निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


